महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२१-२२ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी २८९ (TSP) या 
लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३५/आरोग्य-६ 
गो.ते.रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई-४००००१ 
दिनांक : १७मार्च, २०२२ 


वाचा 
१) शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३५/आरोग्य-६, दिनांक १० मार्च, २०२२ 


शासन शुध्दिपत्रक:- 


उपरोक्त वाचा येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्रमांक २ च्या ऐवजी पुढीलप्रमाणे परिच्छेद 
२ वाचण्यात यावा. 

२. सदर निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, महात्मा ज्योतिराव फुळे जन आरोग्य योजना 
या खात्यामध्ये जमा करण्यासाठी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीकडे वर्ग करण्यात येत आहे. सदर 
अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय 
अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ 
व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक अधिकारी असतील. 

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०३१६१५०७३२०७१७ असा आहे. हा आदेशा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Sanjay 

Dattaram i 

Mahadeshwar ®: rae 
संजय महाडेश्वर 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 
१. महालेखापाल, लेखा परीक्षा/लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई 
२. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुबई 


शासन शुद्धिपत्रक क्रमांकः पुरक-२०२१/प्र.क्र.१३५/आरोग्य-६, दिनांक १७ मार्च, २०२२ 


३. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

४. आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 
५. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई 

६. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई 

७. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे 

८. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. (३ प्रती) 

९. नियोजन विभाग (कार्यासन १४७२), मंत्रालय, मुंबई 

१०.वित्त विभाग (कार्यासन-व्यय-१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुबई-३२) 

११.कक्ष अधिकारी, (विघयो), सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१३.निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


